भंडारा जिल्हा कारागृह' येथे पिण्याच्या पाण्याची 
टाकी बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


* महाराष्ट्रशासन 
गृहविभाग. व 
शासन निर्णय क्रमांक-बीएलडी-०१९७/९/प्रक्र.१/पीआरएस-२. ....__ 
" .. मंत्रालय,मुंबई-४००.०३२. दिनांक :- ३० ऑक्टोबर १९९९. : . 
। बाचा:- १) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक-ब्रीएलडी-१७९६/३८३६/ 
-क-३, दिनांक १६.८.९९. Bk न 
'२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक-विअप्र-१०९२/प्र.क्र.११३/९२/विनियम,दिनांक . . 
-रजून९९९२ ..  [  :  :£ . लज Ses 
शासन निर्ण्ययः-_ कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास विनंती केली आहे की, भंडाराजिल्हा .. . 
कारागृहास महाराष्ट्र जलनि:सारण महामंडळामार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. . 
'परंतु तो दिवसातून केवळ दोनच तास होत असल्यामुळे हा पाणीपुरबठा फारच अपूर्ण असून 
कारागृहात पिण्याच्या पाण्याची che टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी साठविण्यासाठी 
पाण्याची टाकी वीर पाण पाण्याची टाकी बांधण्यास शासनाने मंजुरी दिल्यास भंडारा 
जिल्हा कारागृहाची विट टँचाईदूरहोईल. '-. . ., 
र . कारागृह महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाने भंडारा जिल्हा कारागृहात पिण्याच्या पाण्याची 
टाकी बांधर्ण्यासाठी रु.१,५७,६४५/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक ब बांधकांमाचा नकाश .. 
: शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केला असून या प्रस्तावास शासनाने प्रशासकीय 
मान्यता द्यावी अशी शासनास विनंती केली आहे. । 
३. 'कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर केलेल्या भंडारा जिल्हा करागृहात 
पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी येणा-या रु.१,५७,६४५/-(रुपये एक लाख सत्तावन्न 
हजार सहाशे पंचेचाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची 
बाब कांही काळ शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने वित्त विभाग,शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-१०९२/प्र.क्र.११३/९२/विनियम दिनांक १.६.९२ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८यात दुरुस्त्यामधील भाग पहिला,उप-विभाग पाच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
- नियमं पुस्तिकेच्या नियमावलीखाली प्रदान करण्यांत आलेले अधिकार,अ.क्र.१,सार्बननिक 
'आंधकाम विभागनियम पुस्तिकेतील. परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या वित्तीय अंधिकाराचा वापर करुन कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर केलेल्या 
वरील प्रस्तावास शासन या आदेशाद्वारे संबंधत अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत 
४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक नांधकामं बिभाग,अनोपचारिक संदर्भ क्र. २८६७/९९, 
: दिनांक ६.१०.९९ घ्या संमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. ! 


we 


५. यासाठी होणारा खर्च et लेखाशिर्ष "४०५९" सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च of कार्यालयीन झमारती-१०१-सार्बजनिक बांधकामे,पंचवाषिक योजनांतर्गत योजना (तुरुंग) 
या लेखाशिर्षाखाली खची टाकण्यात यावा ब आथ्रिक वर्ष १९९९-२००० च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यांत याबा. | 1. 


बि १ 

हन ( गु.ज.कुळेकणी ) | 
(BTU S ERTS LARS TT 
प्रति, nee त क र 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्रराज्य,पुणे. . . 

कारागृह उपमहानिरिक्षकु/तुर्ष्यालय, )-महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

कारागृह उपमहाविरीक्षक,नागपूर मध्यवर्ती कारांगूह,नागपूर 

कारागृह अधिक्षक,जिल्हा कारागृह,भंडारा. , 

महालेखापालं (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्रमुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१,महाराष्ट्रमुंबई. 

महालेखापाल (लेखा ब्र अनुज्ञेयता)-२,महाराष्ट्रनागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) -२,महाराष्ट्रनागपूर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपालं यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, : _ a | 


बरिष्ठकोषागारअधिकारी,नागपू,. _ - . .. : -. 2-3 ieee 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,भंडास... .:- जार. 

. अवर सचिव,सार्वजनिक.बांधकाम विभाग,इमारत-२,मंत्रालय,मुंबई. PS 
वित्त बिभांग,व्यय-८;मंत्रालय;मुंबई. eens 


निबडनस्ती,गृहविभाग.. gE 


